Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 

[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १०.०० 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरूवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

पृष्ठे 

भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 

१ - ९ ३ 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ चार अ , चार - ब 

F 

व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती १-६ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३०६ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक १७ ९ -२०२१ . 

श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जळगाव जामोद यांना दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ ते २६ नोव्हेंबर २०२१ पावेतोची अशी एकूण 
०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक पदभार श्री . एस . एच . बेलसरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
जळगाव 
जामोद यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जळगाव जामोद ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

अ . - एक -१ ( १५३६ ) . 

( १ ) 


वर्ष ८ , अंक २१ ] 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३०८ . 

आदेश 

क्रमांक १८१-२०२१. 

श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांना दिनांक १ डिसेंबर २०२१ ते ३ डिसेंबर २०२१ पावेतोची अशी 
एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . डब्ल्यू . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एल . एच . जाधव , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १२१ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३० ९ . 

आदेश 

क्रमांक १८२-२०२१. 

श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , - १ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांना दिनांक ०३ डिसेंबर २०२१ ते ०५ 
डिसेंबर २०२१ पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक ०२ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०६ 
डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश , - १ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत 
आहे . 

श्रीमती पी . एस . काळे , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश , -१ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


२ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , जळगाव जामोद ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जळगाव जामोद 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जळगाव 
जामोद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १०३ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३०७ . 
आदेश 

क्रमांक १८०-२०२१.– 

श्री . डी . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 
खामगाव 
यांना दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ ते ०१ डिसेंबर २०२१ पावेतोची अशी 
एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालय 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . ए . ओ . जैन , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , खामगाव यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . डी . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , खामगाव 
हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एन . जनकवार , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर , खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , खामगाव येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . डी . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , खामगाव 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७४ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश , -१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , खामगाव ह्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , 
१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या 

असत्या . 

श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , - १ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १५८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ . 

६ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१० . 

आदेश 

क्रमांक १८५-२०२१ 

श्री . पी . पी . कुळकर्णी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , २ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांना दिनांक ०१ डिसेंबर २०२१ ते ०८ 
डिसेंबर २०२१ पावेतोची अशी एकूण ०८ ( आठ ) दिवसांची अर्जित रजा 
व दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
० ९ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , -१ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत 
आहे . 

श्री . पी . पी . कुळकर्णी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , २ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . कुळकर्णी , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश , -२ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , खामगाव हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , २ 
तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले 
असते . 

श्री . पी . पी . कुळकर्णी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , २ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 


३ 

एकूण २३३ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०८ ( आठ ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ . 

९ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३११ . 

आदेश 

क्रमांक १८ ९ - २०२१ 

श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगाव 
यांना दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ ते १० डिसेंबर २०२१ पावेतोची अशी 
एकूण १६ ( सोळा ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगाव यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगाव 
ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क स्तर , शेगाव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगाव येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगाव 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ६५ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली १६ ( सोळा ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१२ . 

आदेश 

क्रमांक १ ९०-२०२१ . - 

श्री . एस . व्ही . जाधव , त जिल्हा न्यायाधीश , - १ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर , यांना दिनांक ०६ डिसेंबर २०२१ ते १० डिसेंबर 
२०२१ पावेतोची अशी एकूण ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 
०४ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 


OC 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 


१३ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालय वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , - १ तथा अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत 
आहे . तसेच प्रशासकीय पदभार श्री . एम . बी . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . व्ही . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . जाधव , तर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश , -१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , मलकापूर हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , -१ 
तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , मलकापूर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले 
असते . 

श्री . एस . व्ही . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २२४ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ 
( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१३ . 
आदेश 

क्रमांक १ ९१-२०२१ . – 

श्री . पी . ए . साने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , १ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश ,, बुलडाणा यांना दिनांक ०४ डिसेंबर २०२१ ते १० डिसेंबर 
२०२१ पावेतोची अशी एकूण ०७ ( सात ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 
०३ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१३ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . बी . रेहपाडे , जिल्हा न्यायाधीश , -२ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . ए . साने , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश , -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश ,, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . ए . साने , तर्थ जिल्हा 


न्यायाधीश , -१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश ,, बुलडाणा हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश , - १ 
तथा सहायक सत्र न्यायाधीश ,, बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले 
असते . 

श्री . पी . ए . साने , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश , -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश ,, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २६२ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०७ 
( सात ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१४ . 

आदेश 

क्रमांक १ ९२-२०२१. 

श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश , - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर यांना दिनांक ०६ डिसेंबर २०२१ ते १० डिसेंबर 
२०२१ पावेतोची अशी एकूण ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 
०४ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१३ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश , -२ तथा अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत 
आहे . तसेच प्रशासकीय पदभार श्री . एम . बी . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , 
व स्तर मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश , - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश - 
१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मलकापूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश , -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश , १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १४ ९ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ 
( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१५ . 

आदेश 

क्रमांक १ ९८-२०२१ . – 

श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , बुलडाणा 
यांना दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते १५ डिसेंबर २०२१ पावेतोची अशी 
एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एच . एस . भुरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , , बुलडाणा यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , बुलडाणा 
ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . आर . गायकवाड , 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , बुलडाणा येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७४ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३१६ . 

आदेश 

क्रमांक १ ९९ -२०२१ – 

श्री . एस . पी . पांडव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मोताळा यांना 
दिनांक १० डिसेंबर २०२१ पावेतोची ०१ ( एक ) दिवसांची वैद्यकीय 
कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
कार्यभार दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ ते १४ डिसेंबर २०२१ श्री . आर . 
के . देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मलकापूर यांनी स्वतःचे 
काम सांभाळून पाहिला . 

श्री . एस . पी . पांडव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मोताळा हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

न . - एक -२ ( १५३६ ) . 


५ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . पांडव , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , मोताळा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मोताळा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले 
असते . 

श्री . एस . पी . पांडव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मोताळा यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी 
रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ७४ दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०१ ( एक ) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी . 

( अवाच्य ) , 

बुलडाणा : 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा . 

दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१७ . 

आदेश 

क्रमांक प्र . - ब - २-३८७-२०२१. 

श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक १४ नोव्हेंबर 
२०२१ रोजी एकूण १०६ दिवसांची अर्धवेतनाची रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०२१ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा ( वैद्यकीय 
कारणास्तव ) मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , मंगरूळपीर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार श्री . आर . एस . 
मानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथमश्रेणी , मंगरूळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
काम पाहिले . 

दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 


६ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१८ . 

नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 

आदेश 

क्रमांक प्र . - ब - २-३८९ - २०२१. 

· 

श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , जोड न्यायालय , 
मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एकूण २१३ 
दिवसांची अर्धवेतनाची रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०८ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) कार्योंत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , उपरोक्त कालावधीत श्री . आर . पी . शिंदे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , वाशिम हे 
वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे काम पाहावे . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२० . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

आदेश 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

क्रमांक प्र . - ब- २-३९३-२०२१. 

( व . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश , 
( व स्तर ) , जोड न्यायालय , मंगरूळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार श्री . एन . के . मेश्राम , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , 
मंगरूळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 

श्री . के . के . चौधरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , कारंजा यांच्या खाती दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२०२१ रोजी एकूण ७० दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ व ३० नोव्हेंबर २०२१ अशी दोन 
एकूण 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०१ डिसेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१ ९ . 
आदेश 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . के . चौधरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , कारंजा वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

क्रमांक प्र . - ब - २ - ३ ९१-२०२१. 

श्रीमती बी . ए . तळेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक २२ 
नोव्हेंबर २०२१ रोजी एकूण १२७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ०४ डिसेंबर २०२१ अशी 
एकूण बारा ( १२ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०५ डिसेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , उपरोक्त कालावधीत श्री . एम . एच . हक , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , कारंजा यांनी वरील रजेच्या 
काळात वरिल न्यायालयाचे काम पाहावे . 

आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 

वाशिम : 

शैलजा श . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम . 

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . ए . तळेकर , २ २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , वाशिम 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


